जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव साठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-२०२०/प्र.क्र. ७/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७ मार्च , २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 
) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,जळगाव यांचे 
पत्र क्र.जिनिस/कासमिती/२०२०-२१/सांस-२/६७, दि.१५/०१/२०२१. 
शासन निर्णय :- 
“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ११च्या 


तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या 


अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक “कार्यकारी समिती” घटीत करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र 


जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ च्या “नियम ६-अ” मधे करण्यात 


आली आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (३) 


च्या परिच्छेद दोन अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित सदस्य” आणि 


कलम ३ (३) च्या परिच्छेद चार नुसार एकूण “विशेष निमंत्रित” सदस्य यांचेपैकी २ 
“विशेष निमंत्रित” सदस्यांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक आहे. 


2: “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) FAH, 2092” मधील “नियम 


६-अ” च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम,१९९८ 


च्या कलम ३ (३) च्या परिच्छेद दोन अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम 3 (3) TAT 


परिच्छेद चार नुसार एकूण “विशेष निमंत्रित” सदस्य यांचेपैकी, जिल्हा नियोजन 


समिती, जळगावचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानुसार जळगाव जिल्हयातील 


सन्माननीय आमदार यांच्या नामनिर्देरानासह जिल्हा नियोजन समिती जळगावची “कार्यकारी 


समिती” पुढीलप्रमाणे घटित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र. ७/का.१४८१-अ, 


अ.क्र नांव पदनाम 

१. . | मा.पालकमंत्री, जळगाव अध्यक्ष 

श्री.चंद्रकांत निंबा पाटील,विधानसभा सदस्य | नामनिर्देशित सदस्य 
श्री.शिरीष मधुकरराव चौधरी, विधानसभा सदस्य| नामनिर्देशित सदस्य 
४. | श्री.किशोर आप्पा पाटील, विधानसभा सदस्य | विशेष निमंत्रित सदस्य 
५. | श्री.अनिल भाईदास पाटील, विधानसभा सदस्य | विशेष निमंत्रित सदस्य 


विभागीय आयुक्‍त ,नाशिक विभाग सदस्य 
७. | जिल्हाधिकारी, जळगाव सदस्य 
८. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सदस्य 
जळगाव 
९. | जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव संयोजक 


३. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव यांनी उपरोक्‍त STS ST 
सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१७१६४७३७४४१६ असा 
आहे.हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VEENA RANADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
PARTMENT, postalCode=40003: 


De F harashtr 
2.5.4.20=85aed03c7d36cec38f615438893b8559a4fc3baf8aa27458ef47b6 
७5५5७०4०60: 
\donym=FES8C50AE1DB24E32B4F72A9325DAB2332540C4E, 
INumber=4923AAC6D872968363B78CB 19C90CB66D4A69B07FOSFBS 


F3C1FE903175372A62, cn=VEENA RANADE 
Date: 2021.03.17 16:53:29 +05'30' 


(वीणा रानडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग,नाशिक. 
जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव. 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव. 
११. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव. 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव, 
१४. निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


